केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमातंर्गत 
(2४०५९ जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथील 
अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामासाठी 
पहिल्या टप्यातील अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (केंद्र 
हिस्सा अधिक राज्य हिस्सा) सन २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.१६/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
HATHA, Fag - Yoo 032 
festa: - 30 मार्च, 2022 
संदर्भ: - 
१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली येथे दि २३/१२/२०२१ रोजी पार पडलेल्या 
३५ (2) व्या EMPOWERED COMMITTEE च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/१४/२०२२- 
MsDP-MOMA, दि.२४/०२/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या 


गठित शक्‍तिप्रदान समितीने (EMPOWERED COMMITTEE) दि.२३/१२/२०२१ रोजी झालेल्या ३५ (२) व्या 
बैठकीत आझाद मैदानाजवळील नगरपरिषद झाळा, जालना sex जिल्हा जालना येथे अल्पसंख्याक 
समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामासाठी एकूण रु.१,५०,०००,००/- 
(अक्षरी रूपये एकडो पन्नास लाख Had) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र.(२) 
अन्वये कळविण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (2) येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत जालना 
जिल्ह्यातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study Center) 
बांधकामासाठी be feasts पहिल्या टप्प्यात एकूण रु.४५,००,०००/- (अक्षरी रू.पंचेचाळीस लाख 
wad) इतका निधी वितरित केला आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६० : ४० असून यामध्ये केंद्र 
शासनाचा एकूण हिस्सा रु.९०.०० लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.६०.०० लाख इतका आहे. 

२. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK) आझाद मैदानाजवळील नगरपरिषद शाळा, 
जालना शहर जिल्हा जालना येथील अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून 
पहिल्या टप्यात वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिळ्यातील रु.४५,००,०००/- (अक्षरी रूपये पंचेचाळीस 
लाख फक्‍त) तसेच त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य हिऱ्यातील पहिल्या टप्प्याचा रु.३०,००,०००/- 
(अक्षरी रू.तीस लाख फक्त) असा एकूण रु.७५,००,०००/-(अक्षरी रू.पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतका निधी 


जिल्हाधिकारी, जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.१६/का.७, 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.(२) येथील आदेशाव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) 
जालना जिल्ह्यातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study 
Center) बांधकामासाठी वितरित करण्यात आलेली केंद्र हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण 
रु.४५,००,०००/- ( अक्षरी रू.पंचेचाळीस लाख wad ) तसेच राज्य हिऱ्यातील पहिल्या टप्प्यातील 
रु.३०,००,०००/- (अक्षरी रू.तीस लाख फक्त) अशी एकूण रु.७५, ००, ०००/-( अक्षरी रू.पंच्याहत्तर लाख 
wed ) इतकी रक्‍कम जिल्हाधिकारी, जालना यांना खालील प्रमाणे मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रू.लाखात) 
अ.क्र कामांचे नाव प्रशासकी । केंद्र राज्य एकूण | वितरीत करावयाचा 
य मान्यता | हिस्सा | हिस्सा प्रकल्प पहिला हप्ता 
किंमत केद्र राज्य 
i; Sar | 2 3 | 8 | षु & powers ८ 


। आझाद मैदानाजवळील 
नगरपरिषद शाळा, जालना 
ठाहर जिल्हा जालना येथे १५०.०० ९०.०० ६०.०० १५०.०० ४५.०० ३०.०० 
अभ्यासिका केंद्र (Study 
Center) बांधकाम करणे. 


एकूण | १५०.०० ९०.०० ६०.०० १५०.०० ४५.०० ३०.०० 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 
प्रणाली (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून 
अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 
सदर योजनेची PFMS प्रणालीवर Mapping करण्यात आली असून केंद्र शासनाकडून सदर 
बांधकामास ००५७ प्रणालीव्दारे निधी वितरीत केला आहे. 
> जिल्हाधिकारी, जालना यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जालना झाखा येथे योजनेचे खाते उघडले 
असून, उघडण्यात आलेले खाते योजनेच्या SNA खात्याशी PEMS प्रणालीवर MAP करण्यात आले 
आहे. 
३. सन २०२१-२२ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्यातील जालना BEX 
येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकामासाठी केंद्र 
शासनाकडून वितरीत केलेला निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात 
आलेल्या खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 या SNA खात्यावर जमा करण्यात 
यावा. 
सदर निधी SNA खात्यावर जमा करून घेण्याकरीता अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग 
यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(0७) व (०८) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिछ्यातील 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.१६/का.७, 


पहिल्या टप्प्यातील रु.७५,००,०००/- (अक्षरी रू.पंच्याहत्तर लाख Had) इतका निधी रकमेच्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. सदर बांधकामाकरीता वितरीत करावयाचा निधी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर 
रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुबई यांच्या नावाने 
काढण्यात यावा. 


अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत जालना 
जिल्ह्यातील जालना शहर येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study Center) 
बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्‍कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या 
योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करावी. सदर SNA आकाऊंट चा खाते क्र.४०५३३३४५६७८ असा आहे. 
तदनंतर सदर रक्‍कम अर्थसंकल्प झाखेमार्फत PEMS प्रणालीव्दारे जिल्हाधिकारी, जालना यांना वितरीत 
करण्यात यावी. 
४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) अभ्यासिका hs (Study Center) बांधकामाच्या 
अंमलबजावणीकरीता जिल्हाधिकारी, जालना हे मुख्य नियंत्रक अधिकारी व अंमलबजावणी अधिकारी 
राहतील. 
प्‌. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त जालना जिल्ह्यातील जालना TSX 
येथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरीता अभ्यासिका केंद्र (Study Center) बांधकाम हे सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार नगरपरिषद,जालना यांचेमार्फत 
करण्यात यावे. प्रस्तुत अभ्यासिका hs (Study Center) बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता 
देण्याबाबतचे आदेश या विभागाव्दारे दिनांक ३०.०३.२०२२ च्या शासन ज्ञापनान्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. 
७. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व anita भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण 
अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात 
आणणे आव्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 
८. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त सद्भाव मंडप बांधकामासाठी केंद्र व 
राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे (10) तसेच त्रैमासिक 
प्रगती अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात, अद्ययावत छायाचित्रासह संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेने 
जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. 
९. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील 
सूचनानुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (PMIVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.१६/का.७, 


वितरित केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही फरिस्थितीत 
अन्य प्रयोजनाकरिता सदर fret खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात 
येईल. 
१०. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य 
हिळ््यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (2234 ए 239) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
११. हा शासन निर्ण वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४/०६/२०२१ व दि.१४/१०/२०२१ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३३११०३७०४९११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DINESH MADHAVRA 0 दडा 


pseudonym=1F9A 1057 1D88646ED6CD 168DADBFEDACC3DD2F35, 
S O N AVA N E serial INumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 ABADE806B6E4AEAG6DAASS 1 2EA78 
8889AF1515751ABCO181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
2022.03.31 10:42:22 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
४. जिल्हाधिकारी,जालना. 
५. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुबई 
६. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद,जालना. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
१३. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१). 
१५. निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


